शासकीय महाविद्यालय/संस्था यामधील 
सहाय्यक प्राध्यापक यांची कॅस योजनेंतर्गत 
निवड श्रेणीमध्ये श्रेणीमध्ये AGP ७००० ते AGP 
८००० तसेच AL ११ ते AL १२ मध्ये 
स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.२२/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : ०९ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- १. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, 

दि. २७.०२.१९८९. 

२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२)/ 
विशि-४, दि. ०३.०४.२००३. 

३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१०. 

४. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१, 
दि. १५.०२.२०११. 

५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (१), दि. ०८.११.२०१७. 

६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, 
दि. ०२.११.२०१७. 

७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ 9-2/20%9(EC/PS), 
दि. १८.०७.२०१८. 

८. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९. 

९. झासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 
दि. ०८.०३.२०१९ व दिनांक १०.०५.२०१९. 

१०.संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उछशिसं-२०२२/कॅस/एएल-११ व 
एएल-१२/प्रशा-१/७५७, दि. 23.09.2023. 


शासन आदेशा :- 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, 
दि. ३०.०६.२०१० अन्वये, अकृषि विद्यापीठे, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये, 
शासकीय महाविद्यालये/संस्था यामधील शिक्षकीय पदांसाठी सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career 
Advancement Scheme) लागू करून, त्यासंबंधीचे निकष विहित केले आहे. संदर्भाधिन क्रमांक 
४ येथील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१ दि. १५.०२.२०११ अन्वये दिनांक 
३०.०६.२०१० च्या अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या 
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्र. ६ येथील दि. 02.99.2099 च्या पत्रान्वये 
विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारित करणेबाबत सूचित केळे आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन क्र.७9 येथील दि. 
१८.०७.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) 


शासन Sear क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.२२/मशि १ 


लागू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ 
संस्था यामधील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन क्र. ९ येथील 
दि.०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 


राज्यातील शासकीय महाविद्यालय/संस्था यामधीळ सहाय्यक प्राध्यापकांना निवड 
श्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/ प्र.क्र.२१/मशि-१, 
दि. २३.०२.२०२१ अन्वये छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दिनांक 
१९.०१.२०२३ व दिनांक २०.०१.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारसी 
विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्रमांक १० 
येथील पत्रान्वये शासकीय महाविद्यालय/संस्था यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची निवड 
श्रेणीमध्ये AGP ७००० ते AGP ८०००, तसेच ALI TAL १२ मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासकीय महाविद्यालय/संस्था यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची सेवांतर्गत प्रगती 
योजनेतंर्गत (Career Advancement Scheme) निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भात, 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना 
क्र. एफ 9-2/2049/(EC/PS), दि. १८.०७.२०१८ मधील तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या सोबतच्या 
प्रपत्र “अ” मधील सहाय्यक प्राध्यापक यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या 
दिनांकापासून निवड श्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या प्रपत्र “*अ”मधीळल सहाय्यक प्राध्यापकांची निवड श्रेणीमध्ये वेतन निश्चिती 
करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


३. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१८/ 
प्र.क्र.५६/विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची दर्ठविण्यात यावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२३०२०९१७४९०९११०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitall 'd by HARIRAM VYANKATRAO. 
HARIRAM PARHATE 

DN: CN = HARIRAM VYANKATRAO PARHATE, C = 

IN, S = Mah htra, O = GOVERNMENT OF 
VYAN KAT RAO WAGABASHTAA OU = HIGHER AND TECHNICAL 

EDUCATION DEPARTMENT 
PAR HATE Date: 2023.02.09 17:52:24 +05'30' 

(ह. व्यं. Ferd) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- प्रपत्र “अ 


प्रति, 
१) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन Seal क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.२२/मशि १ 


) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 

) 

) 


A 


CC AN 


ज्य 


4 


xn 


संबंधित प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक (प्राचार्य/संचालळक झासकीय महाविद्यालये/संस्था यांच्यामार्फत) 
निवडनस्ती/मशि-१. 


S 


wen 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन Seal क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.२२/मशि १ 


प्रपत्र-अ 


(शासन आदेशा क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२२/मशि-१, दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे) 


(सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत निवड श्रेणी AGP ७००० ते ८००० / AL-99 ते AL-92) मध्ये स्थाननिश्चिती ) 


अ. सहाय्यक विषय शासकीय महाविद्यालय / | निवड श्रेणी (AGP wooo 
क्र. | प्राध्यापकाचे नाव संस्थेचे नाव ते ५७? ८००० / ALI4 
ते ॥॥_१२) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
षि डॉ.पराग पुरुषोत्तम । प्राणिशास्त्र एलफिस्टन महाविद्यालय, | २६.०९.२०२२ 
मसराम मुंबई 
2 | डा.मिलिद दत्तोपंत | प्राणिशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान ०१.०९.२०२१ 
काळे विज्ञान संस्था, अमरावती 
३ | डॉ.सुनिल सदाशिव । राज्यशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान ०१.०९.२०२१ 
इंगळे विज्ञान संस्था, अमरावती 
४ | डॉ.विठ्ठल गोपाळराव | शिक्षणशास्त्र | शासकीय अध्यापक ३१.०१.२०१९ 
Oscars (गणित) महाविद्यालय, नांदेड 
५ | डॉ.तानाजी कामाजी | अर्थशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, ।२४.१०.२०२२ 
उदगीरकर कोल्हापूर 
६ | डॉ.क्रषिकेडा इतिहास राजाराम महाविद्यालय, १४.११.२०२२ 
देविदास दळवी कोल्हापूर 
७ श्रीमती कल्पना इतिहास इस्माईल युसुफ कला, ०८.०६.२०२० 
चंद्रकांत पावसकर विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, मुंबई 
८ | डॉ.मायावती सतीठा | जैवतंत्रज्ञान | शासकीय विज्ञान संस्था, । 99.09.2022 
पाटील औरंगाबाद 
९ | डॉ.राहुल जेवतंत्रज्ञान  । शासकीय विज्ञान संस्था, । ०४.१२.२०२१ 
पुंडलिकराव भगत औरंगाबाद 
षि डाॉ.सुलोचना रामसिंग | वनस्पतीशास्त्र शासकीय ज्ञान विज्ञान २२.०३.२०२२ 
राठोड महाविद्यालय, औरंगाबाद 
षो १ | डॉ.पंकज उद्धवराव । इलेक्ट्रॉनिक्स | राजाराम महाविद्यालय, २३.०२.२०२२ 
लांडे कोल्हापूर 
१२ | श्री.शरदकुमार भौतिकशास्त्र शासकीय न्यायसहाय्यक | ०९.११.२०२१ 
गणपतराव नरवाडे विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 


lly signed by HARIRAM VYANKATRAO PARHATE 


HARIRAM VYANKATRAO ०५:9 JARIRAM VYANKATRAO PARHATE, C = IN.S 


PARHATE 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


(ह. व्यं. पऱ्हाते ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.२२/मशि १ 


अ. सहाय्यक विषय शासकीय महाविद्यालय / | निवड श्रेणी (AGP wooo 
क्र. | प्राध्यापकाचे नाव संस्थेचे नाव ते AGP ८००० / ALQ4 
ते ALQ2) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
१३ | डॉ.अरुण रामधन संस्कृत वसंतराव नाईक शासकीय | 93.0¥.2022 
पवार कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१४ | डॉ.संध्या श्रीकांत गृहशास्त्र वसंतराव नाईक शासकीय | २५.१०.२०२० 
देवळे कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१५ | डॉ.रीना नारायणराव | तत्वज्ञान वसंतराव नाईक शासकीय ।३१.१२.२०२१ 
बावनकुळे कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 


HARIRAM VYANKATRAO १६ PARHATE, CIN, 
fe) 


PARHATE 


GOVERNMENT Of} 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL. 
EDUCATION DEPART! 
Date: 2023.02.09 17:54:13 +05'30' 


(ह. व्यं. पऱ्हाते ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


